महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.१०९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, परभणी, यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस ठाणे, मानवत, येथील 
३३ सेवा निवासस्थानांची दुरुस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ १९-ए/ 
विपोमनि-नांदेड-परिक्षेत्र/ दुरुस्तीचे-प्रस्ताव/  ५६/ २०१९, दिनांक 
०७.०५.२०१९ व ०६.०८.२०१९. 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोळीस अधीक्षक, परभणी, यांच्या 
आस्थापनेवरील पोलीस ठाणे, मानवत, येथील ३३ सेवा निवासस्थानांची दुरुस्ती व 
नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उप विभागीय अभियंता, पाथरी (सा.बां) उपविभाग, यांनी सन 
२०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
परभणी, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते रु.५८.३८ लक्ष असे सुधारित केळे आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 
४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, परभणी, यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस ठाणे, 
मानवत, येथील ३३ सेवा निवासस्थानांची दुरुस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे 
करण्यासाठी रु.५८.३८ लक्ष (रुपये AGIA लक्ष अडतीस हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड, यांनी खर्चाचे अंदाज साक्षांकित 

करणे आवश्‍यक आहे. 
२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.१०९/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) (अनिवायी(दत्तमत), २७- 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२०/१९/इमा.-२, 
दिनांक २९.०८.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१९११२६२२८२२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL BORSE 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड. 
३) पोलीस अधीक्षक, परभणी. 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नांदेड (a विश यांनी 
Weare केलेल्या “General Abstract” व्या TART). 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी (aa. विशाळ यांनी 
छुधारित केलेल्या “General Abstract” व्या TARTS). 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


